महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक येथील 
सत्र क्र. ११७ मधील पोलीस उपनिरीक्षकांच्या 
७५० अधिसंख्य पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन, 
गृह विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक-पोलीस-०३१४/प्र.क्र.३५४/पोल-५अ, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०१ जानेवारी, २०२०. 


संदर्भ १) गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. पोलीस-०३१४/प्र.क्र.३५४/पोल-५अ, 
दि.१८/०२/२०१९ 
२) गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. पोळीस-०३१४/प्र.क्र.३५४/पोल-५अ, 
दि.३०/११/२०१९ 
३) पोलीस महासंचालक, मुंबई यांचे पत्र क्र. पोमसं/५/१०/ससे - पोउपनि 
(मुख्य) परीक्षा/२०१६/१५०/२०१७,दि.२३/१२/२०१९ 


प्रस्तावना : 


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने पोलीस उप निरीक्षक (पुरूष व महिला बिनहत्यारी) मुख्य 
परीक्षा - २०१६ मधून केलेल्या शिफारसपात्र ७२४ उमेदवारांचे व पोलीस उपनिरीक्षक सरळसेवा 
सत्र क्र.११४ मध्ये प्रशिक्षणास मुदतवाढ दिलेल्या २६ अश्या एकुण ७५० उमेदवारांचे एक वर्षाचे 
पोलीस उप निरीक्षक पदाचे मुलभूत प्रशिक्षण दि.२२/१०/२०१८ पासून महाराष्ट्र पोळीस अकादमी, 
नाशिक येथे सुरू आहे. यासाठी महाराष्ट्र पोळीस अकादमी, नाशिक येथे दि.२२/१०/२०१८ ते 
दि.२३/१०/२०१९ या प्रशिक्षण कालावधीसाठी पोलीस उपनिरीक्षकांची ७५० अधिसंख्य पदे निर्माण 
करण्यास संदर्भाधिन क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये मंजुरी देण्यात आली आहे. तथापि, बंदोबस्त 
तसेच इतर विविध कारणांसाठी सदर प्रशिक्षाणार्थींचे प्रशिक्षणास संदर्भाधिन क्र.२ च्या शासन 
निर्णयान्वये दि.२४/१०/२०१९ ते दि.१७/१२/२०१९ असे ५५ दिवसाची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 

दरम्यान राज्य विधानमंडळाचे हिवाळी अधिवेडान दि.१६/१२/२०१९ पासून सुरू झाल्याने 
प्रशिक्षाणार्थींच्या प्रशिक्षणास दि.१८/१२/२०१९ ते दि.३१/१२/२०१९ असे १४ दिवसांच्या कालावधीत 
वाढ झाली आहे. त्यानुषंगाने प्रशिक्षण सत्रातील प्रशिक्षाणार्थीचे १४ दिवसांचे वेतन व भत्ते महाराष्ट्र 
पोलीस अकादमी, नाशिक येथे अदा करण्याचे दृष्टीकोनातून वरील ७५० अधिसंख्य पदांना 
दि.१८/१२/२०१९ ते दि.३१/१२/२०१९ या कालावधीत मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या 
विचाराधिन होता. 


शासन निर्णय :- 


पोलीस उपनिरीक्षक सरळसेवा परीक्षा - २०१६ मधील महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने 
शिफारस केलेल्या ७२४ व पोलीस उपनिरीक्षक सरळसेवा सत्र क्र. ११४ मध्ये प्रशिक्षणास मुदतवाढ 
दिलेल्या २६ BI एकूण ७५० पोलीस उपनिरीक्षक प्रशिक्षणार्थींचे प्रशिक्षण, राज्य विधानमंडळाचे 
हिवाळी अधिवेशन सुरू झाल्याने दि.१८/१२/२०१९ ते दि.३१/१२/२०१९ असे १४ दिवस वाढले 
आहे. त्या अनुषंगाने सदर १४ दिवसांच्या प्रशिक्षण सत्रातील प्रशिक्षाणार्थींचे वेतन व भत्ते महाराष्ट्र 


शासन निर्णय क्रमांकः पोळीस-०३१४/प्र.क्र.३५४/पोल-५अ, 


पोलीस अकादमी, नाशिक येथे अदा करण्याचे दृष्टीकोनातून वरील ७५० अधिसंख्य पदांना 
दि.१८/१२/२०१९ ते दि.३१/१२/२०१९ या कालावधीत मुदतवाढ देण्यास शासनाची मान्यता देण्यात 
येत आहे. पोळीस उपनिरीक्षक रिक्‍त पदे ज्या आस्थापनेवर आहेत त्या आस्थापनेवर वेतन काढले 
जाणार नाही याची खात्री करण्यात यावी. 
२. सदर १४ दिवसांचे वेतन व भत्ते यावर होणारा खर्च हा वित्तीय वर्ष २०१८-१९ व २०१९-२० 
साठी "२०५५" GSA १०९ (००) (०१) " जिल्हा पोलीस बल " या लेखाशिर्षाखाली संचालक, 
महाराष्ट्र पोलीस प्रबोधिनी, नाशिक यांना मंजूर झालेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
३. हे आदेश शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.9/१६/वित्तीय सुधारणा-६, 
दि.२०/०२/२०१६ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००१०२११३५२५७४२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
N a al d ki S h O r F onc coven i a es Hi Department 


2.5.4.20=6a5903048d642cefc6337213e3f30717e6dad54e4fb3fl 104faf 
5580801222 


Phondke ——— 
(नं.ए.फोंडके) 
अवर सचिव, गृह विभाग 
प्रत - 
१) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

) अपर पोलीस महासंचालक, प्रशिक्षण व खास पथके, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
) संचालक, महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक. 
) पोलीस उपमहानिरीक्षक, विशेष सुरक्षा विभाग, मुंबई. 
) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 


mo 


महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

८) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

९) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक. 

०) कक्ष अधिकारी (व्यय-७/ विसु-१), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
2) संग्रहार्थ / पोळ-५अ 


&. 


१ 
१ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


